महिला व बाल विकास विभाग (खुद्द) व 
विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयासाठी 
KPMG संस्थेच्या ५ सल्लागारांच्या सेवा पुढे चालू 
ठेवण्यास मूदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५ (१/का-१. 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ मार्च, २०२३. 


संदर्भ :- १ माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा शासन निर्णय क्र.9/॥)-मातंस-०८०/४/२०१४-०/० 
Directorate of IT (MH), दि.२०/०३/२०१८. 
2) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.३०.०६.२०१८. 
३) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२८.०९.२०१८. 
४) प्रकल्प अंमलबजावणी समिती बैठकीचे इतिवृत्त क्रमांक आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२०/१२/२०१८. 
4) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.०२.०१.२०१९. 
६) महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.०५.१२.२०१९. 
७ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२०.०१.२०२१. 
८) महिला व बाळ विकास विभाग, शासन पत्र क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२१.०५.२०२१. 
९) महिला व बाल विकास विभाग, शासन पत्र क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.१८.०६.२०२१. 


प्रस्तावना:- 


महिला व बाल विकास विभाग व त्याच्या अखत्यारीतील क्षेत्रिय कार्यालये, महामंडळ, आयोग इ. करीता 
संगणकीकरण / ई गव्हर्नन्स प्रकल्प अंमलबजावणीकरीता सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांकरीता संगणक विषयक 
प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासाठी विभागाच्या दिनांक २४ मे २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्प अंमलबजावणी 
समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीने KPMG या संस्थेचे ५ सल्लागार (१ कार्यकारी सल्लागार, 2 
वरिष्ठ सल्लागार व २ सल्लागार) ३ वर्षासाठी प्रत्येक वर्षी कामाचा आढावा घेऊन नियुक्‍त करण्यास मान्यता दिलेली 
आहे. त्यानुसार या विभागाच्या दिनांक ०२ जानेवारी, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये ५ सल्लागारांची दिनांक 
०१/०१/२०१९ ते दि.३१/१२/२०२१ या ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी नेमणूक करण्यात आली होती. तथापि, त्यापैकी 
श्री.नवीन गोडसे, कार्यकारी सल्लागार यांच्याऐवजी श्रीम. मोनिका मलिक, कार्यकारी सल्लागार यांची 
दि.०५/१२/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५ (१/का-१ 


२. या विभागाच्या दि.१८.६.२०२१ च्या शासन निर्णयामध्ये नमुद केल्यानुसार श्रीमती मोनिका मल्लीक, 
कार्यकारी सल्लागार व श्री.पंकज कुमार, वरीष्ठ सल्लागार यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत करुन त्यांच्या ऐवजी श्री.रवी 
रंजन, कार्यकारी सल्लागार व श्री.सचिन वाघमारे, वरीष्ठ सल्लागार यांच्या सेवा KPMG या संस्थेकडून उपलब्ध 
करुन घेण्यात आल्या आहेत. 

३. त्यानंतर दि.२.१.२०१९ च्या शासन निर्णयातील ५ सल्लागारांपैकी श्री.अक्षय जाधव, सल्लागार यांच्या सेवा 
प्रत्यावर्तीत करुन त्यांच्या ऐवजी श्री. कमलेश वायंदडे, सल्लागार यांच्या सेवा फेब्रुवारी-२०२१ पासून KPMG 
संस्थेकडून उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून त्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


दि.२.१.२०१९ च्या शासन निर्णयातील ५ सहल्लागारांपैकी श्री.अक्षय जाधव, सल्लागार यांच्या सेवा 
प्रत्यावर्तीत करुन त्यांच्या ऐवजी श्री. HAH वायंदडे, सल्लागार यांच्या सेवा दि. १.२.२०२१ पासून KPMG 
संस्थेकडून उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून त्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार KPMG संस्थेकडून 
दि.३१.१२.२०२१ पर्यंत सेवा देण्यात येत असलेल्या सल्लागारांचा सुधारित तपशील खालीलप्रामणे आहे. 


अ.क्र. | नाव पद मंजूर करण्यात येत असलेले वेतन 
a | श्री.रवी रंजन कार्यकारी सल्लागार | ३,०६,९००/- 
श्री. प्रसाद हळदे वरिष्ठ सल्लगार २,७७,२००/- 
श्री.सचिन वाघमारे वरिष्ठ सल्लागार | २,७७,२००/- 
। श्री.नवनाथ घोरपडे सल्लागार २,४७,५००/- 
ष्‌. SHAS वायदंडे सल्लागार २.४७,५००/- 


२ उपरोक्त नमूद सल्लागारांनी त्यांच्यावर सोपविलेल्या जबाबदाऱ्या वेळच्यावेळी पार पाडाव्यात व दरमहा 
केलेल्या कामाचा अहवाल आस्थापना शाखेस सादर करावा 

३. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक X-2, २२५१ सचिवालय सामाजिक सेवा (०२) ई-गव्हर्नन्स 
प्रकल्प, (०१)(०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी (कार्यक्रम), १७ संगणक खर्च (२२५१ ०८७५) अंतर्गत सन 
२०२२-२३ या वर्षी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२११२३८२७३१३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, क णी 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -WOMEN AND 
CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7 1d4b23bf78aed84b65da2df697e9025 3efe26e74e9e0106 
df94359074591e9, postalCode=400032, Mi 
RAJ EN D RA PARAB -A5F27DD1CAC595286F2C1 DA4DF6DB2E8C871B73C 
7730DC9259F0AF1546BDD4CA, cn=NILIMA RAJENDRA PARAB 
1023.03.21 15:09:27 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, AERTS शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५ (१)/का-१ 


te} 
4 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

प्रधान सचिव, (मा.तं.), माहिती व तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, बेलापूर, नवी मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

सह सचिव/ उप सचिव, वित्त विभाग, (व्यय-६) / नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय, मुंबई. 
राज्य सूचना अधिकारी (NIC), नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 

सह संचालक (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
व्यवस्थापक KPMG कंपनी, मुंबई / संबंधित KPMG कंपनीचे सल्लागार. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई. 

निवडनस्ती (का-१),महिला व बाल विकास विभाग. मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 


wma पक टी DW CSC alee Cw 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


